TEX AAMT ग्रोथ हब म्हणून विकसित करणे' या 
नीति आयोगाच्या उपक्रमासंदर्भात राज्य शासनाने 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, नवी दिल्ली यांचे अ.शा. पत्र क्र. N.9/ 08/6१७७/ 
99/2023-MU, दि.३०/०८/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


नीति आयोगाने शहर्क्षेत्रांना ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्यासाठी एक उपक्रम सुरू 


केला आहे. G-HUB नावाच्या या उपक्रमाचे उद्दिष्ट देशभरातील नावाजल्या गेलेल्या शहर 


क्षेत्रांसाठी आर्थिक वाढीचे धोरण तयार करणे आणि ते साध्य करण्यासाठी रोडमॅप तयार करणे 


आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र, सुरत 


(गुजरात), विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) आणि वाराणसी (उत्तर प्रदेश) या ४ शाहरी क्षेत्रात ही 


संकल्पना राबविण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र) ची 


पायलट सिटी-रिजन म्हणून निवड करण्यात आली आहे. 


या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन स्तरावर सुकाणू समिती स्थापन 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


'शहर क्षेत्रांना ग्रोथ हब म्हणून विकसित Heer या नीति आयोगाच्या उपक्रमांतर्गत मुंबई 


महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र) ची पथदर्शी शाहर-प्रदेश (Pilot City Region) म्हणून निवड 


करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रास ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने 


अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याकरिता मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे 


सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 


|अक.|  आधिकाऱ्याचेदनाम | धारणकेलेले पद | अधिकाऱ्याचे पदनाम धारण केलेले पद 
[ad मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२ | आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, मुंबई सदस्य 
आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई सचिव 
४ | उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, शहर आणि औद्योगिक सदस्य 
विकास महामंडळ, नवी मुंबई 
4 | प्रधान सचिव(नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 
६ । प्रधान सचिव(नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
७ | प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
८ | प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, सदस्य 
मुंबई 
९ | प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
क्विं ० | आयुक्त, नवी मुंबई महानगर पालिका, नवी मुंबई सदस्य 
णि १ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर सदस्य 
ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), मुंबई 
२. सदर उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग यांचे 


अध्यक्षतेखाली G-HUB Crack युनिट स्थापन करण्यात येत आहे. G-HUB Crack युनिटमध्ये 


नगर विकास विभाग, आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश 


विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, शहर आणि औद्योगिक विकास 


महामंडळ, आणि आयुक्त, नवी मुंबई महानगर पालिका यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील किमान 


एक अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करुन द्यावा. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग यांनी 


यासंदर्भात त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे आदेठा निर्गमित करावेत. 


Ee 


'शहर क्षेत्रांना ग्रोथ हब म्हणून विकसित करणे' या उपक्रमासंदर्भात नीति आयोगातील 


वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग यांना 


"समन्वय अधिकारी" म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 


8. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/॥/.॥॥889118.५०५९॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 


२०२३१००५१७२३४१७११६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA sm 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1 bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768647a9e 
ra, 


d4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashti 

D EVE N D RA C H A U D H A RI serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA 1BA6106A393C2BOCF60FE 
03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2023.10.05 17:28:50 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११.मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 
१३.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१५.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), मुंबई, 
१७.मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१९.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
२०.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 


२१.सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२२.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२३.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२४.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२५.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप ale आयुक्त, मुंबई, 

२६.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२७.महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२८. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

२९. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

३०. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 

३१.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 

३२.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३३.सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३४.निवडनस्ती, कार्यासन-१४१२, नियोजन विभाग, 


(पत्राने) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


